महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-१११८/प्र.क्र.४३७/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १९ डिसेंबर २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळील, इमारत “ए,” “बी 
“सी,” व “डी,” ३२-पोळीस उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, अंधेरी (पूर्व), 
मुंबई, यांची संरचनात्मक दुरूस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष- 
८(११)/न.क्र.२६/ शा.२६८/१८, दिनांक ०३.११.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी इमारत “ए,” “बी,” “सी,” व “डी,” ३२-पोलीस 
उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, यांची संरचनात्मक दुरूस्ती करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अभियंता, अंधेरी (सा.बां) उपविभाग, अंधेरी (पश्चिम), 
मुंबई, यांनी सन २०१७-१८ च्या राज्य ई-दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.१,७९,२८,८३१/- 
इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) 
उपविभाग, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढील तक्त्यातील स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे एकूण रु.१,७३,०५,२२४/- असे 
सुधारित केले आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली 
आहे:- 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (2) (3) 


र्ण , “MOW to structural repairs of 32 Police Sub-Inspectors | रु.१९,१३,३८४/- 
Quarters, Building ‘A’ and ‘B,’ Andheri (East), Mumbai 
City (Ground Floor).” 


२. “MOW to structural repairs of 32 Police Sub-Inspectors | रु.१९,१९,६४८/- 
Quarters, Building ‘A’ and ‘B,’ Andheri (East), Mumbai 
City (First Floor).” 


3. “MOW to structural repairs of 32 Police Sub-Inspectors | रु.१९,२९,४५९/- 
Quarters, Building ‘A’ and ‘B,’ Andheri (East), Mumbai 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१११८/प्र.क्र.४३७/पोल-७. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (रि (3) 


City (Second Floor).”’ 


४. “MOW to structural repairs of 32 Police Sub-Inspectors ।रु.१९,२८,९३९/- 
Quarters, Building ‘A’ and ‘B,’ Andheri (East), Mumbai 
City (Third Floor).” 


पु. “MOW to structural repairs of 32 Police Sub-Inspectors | रु.१९,१३,३८४/- 
Quarters, Building ‘C’ and ‘D,’ Andheri (East), Mumbai 
City (Ground Floor).” 


६. “MOW to structural repairs of 32 Police Sub-Inspectors ।रु.१९,१९,६४८/- 
Quarters, Building ‘C’ and ‘D,’ Andheri (East), Mumbai 
City (First Floor).” 


(9. “MOW to structural repairs of 32 Police Sub-Inspectors | रु.१९,२९,४५९/- 
Quarters, Building ‘C’ and ‘D,’ Andheri (East), Mumbai 
City (Second Floor).”’ 


८. “MOW to structural repairs of 32 Police Sub-Inspectors ।रु.१९,२८,९२३४/- 
Quarters, Building ‘C’ and ‘D,’ Andheri (East), Mumbai 
City (Third Floor).” 


९, “MOW to structural repairs of 32 Police Sub-Inspectors | रु.१९,२२,३६९/- 
Quarters, Buildings ‘A,’‘B,’’C’ and ‘D,’ Andheri (East), 
Mumbai City (Terrace and surroundings).”’ 


एकूण रु.१,७३,०५,२२४/- 


४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील, इमारत “ए,” 
बी,” “सी,” व “डी,” ३२-पोलीस उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, अंधेरी (पूर्व, मुंबई, यांची 
संरचनात्मक दुरूस्ती करण्यासाठी परिच्छेद 3 मधील तक्त्यातील स्तंभ (२) मधील कामे 
करण्यासाठी स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रु.१,७३,०५,२२४/- (ws एक कोटी 
त्र्याहत्तर लक्ष पाच हजार GI MAT फक्त इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, 
याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 

आव्यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४७/१८/इमा.-२, 
दिनांक ०७.१२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१११८/प्र.क्र.४३७/पोल-७. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२७१७५२००३७२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
DN: c=IN, 


re 
WA Pp N | L 2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad 
01184493f2735ad885627, postalCode=400032, street=2ND 

FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 
INumber=8538cd 1e408948f7d025537d5f6589bd8958 


IN 
d1b95322e66d2ccSedf89ad0d79e, ou=HOMI ग, 
‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SWAPNIL GOPAL 
SI 


Date: 2018.12.27 17:58:17 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


fe) 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


प्रत- 
१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम विशय 
FAIS, यांनी छुधारलेल्या “Recapitulation Sheet” cA HANTS). 

२) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) उपविभाग, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई (सार्वजनिक 
बांधकाय fart, AAS, यांनी YIRG PM “Recapitulation Sheet” व्या 
WANTS). 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


